राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीतील रुग्णालयांचे बळकटीकरण करणे 
व त्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजना राबविण्याबाबत विमा कंपनीशी झालेल्या 
सांमजस्य करारानुसार विभागास प्राप्त होणाऱ्या 
रकमेचा वापर करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० मजला 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक : २४ मे, २०२२ 


वाचा :- 
१) राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्र. राआहसो/मुकाअ/विकाअ/६०/२०२२/, 
दिनांक १२.०१.२०२२ 
२) मंत्रिमंडळाचे सचिव यांचे दिनांक २३ मे, २०२२ रोजीचे पृष्ठांकन (मंत्रिमंडळ बैठक 
दिनांक -२८ एप्रिल, २०२२, विषय क्र.१४ चे कार्यवृत्त ) 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये दि.२६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित महात्मा 
ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
UAH करुन एकत्रित स्वरुपात राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजना 
राबविण्याबाबत मे. युनायटेड इंडिया इन्युरन्स कंपनीशी सांमजस्य करार करण्यात आला असून 
सदर योजना दि.०१/०४/२०२० पासून अंमलात आली आहे. 

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी व विमा कंपनी यांच्यातील सामंजस्य करारातील कलम १९ 
च्या तरतुदीमुळे, अपेक्षित दाव्यांपेक्षा कमी दाव्यांच्या प्रदानामुळे विमा हप्त्यापैकी १९३.५५ कोटी व 
योजनेचा प्रचार व प्रसार न केल्यामुळे रु.७९.१६ कोटी असा रु. २७२.७१ कोटी निधी सोसायटीस 
उपलब्ध झाला आहे. सदरच्या निधी पैकी रु. २३१.०० कोटी एवढी रक्‍कम सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्याकरिता वापरण्यास परवानगी 
देण्याचा आणि हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत खरेदी करण्याच्या 
निर्णयामधून प्रस्तुत खरेदी करण्याकरिता सूट देण्याचा व प्रस्तावित प्रयोजनांनुसार कार्यवाही 
करण्यासाठी शक्‍ती प्रदान समिती गठीत करण्याच्या प्रस्तावास दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ च्या 
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाची अंमलबजावणी 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य-६, दिनांक २४.०५.२०२२ 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 
१) राज्यात खालील ठिकाणी Radiation Oncology चे युनिट स्थापन करण्यास 
A. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये: ठाणे 
8. कोकण विभागामध्ये: रत्नागिरी 
9. पुणे विभागामध्ये: बारामती 
D. औरंगाबाद विभागामध्ये: जालना 
व 


२) जिथे Cathlab तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा खालील १९ ठिकाणी Cathlab, 
CVTS Operation ESWL 
machines व 24 ते 30 dialysis machines उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत 


Theatre, Laminar Airflow Operation Theatre, 


आहे. 
अ.क्र. जिल्हयाचे नांव | अ.क्र | जिल्हयाचे नांव | अ.क्र. । जिल्हयाचे नांव । अ.क्र. जिल्हयाचे नांव 
ae | ठाणे धुळे ae | गडचिरोली १६ | वाशिम 
२ | रत्नागिरी ७ । बीड १२ । भंडारा १७ | सिंधुदूर्ग 
३ पुणे ८ | हिंगाली १३ | कराड, जि.। १८ | नांदेड 
सातारा 
8 जालना ९ । बुलढाणा १४  । मुंबई (उपनगर) ।१९ |वर्धा 
4 अहमदनगर (ae परभणी १५ | औरंगाबाद 


२. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध झालेल्या रकमेपैकी रु.२३१.०० कोटी एवढी 
रक्‍कम वरील दोन प्रयोजनांसाठी वापरण्याकरिता विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात येत आहे. 


३. हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. मार्फत खरेदी करण्याच्या निर्णयामधून 
प्रस्तुत प्रयोजनाकरिता लागणारी खरेदी करण्याकरिता सूट देण्यात येत आहे. 


४. तसेच वरील प्रयोजनांनुसार कार्यवाही करण्यासाठी GSTS अधिकाऱ्यांची शक्‍ती प्रदान 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) अप्पर मुख्य सचिव, (सा.आ. व कु.क.वि.) - अध्यक्ष 

२) प्रधान सचिव-२, (सा.आ. व p.m fa) - सदस्य 

३) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय - सदस्य 

४) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय - सदस्य 

५) सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष),आ.से.आ., मुंबई - सदस्य 
) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई - सदस्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य-६, दिनांक २४.०५.२०२२ 


५. उक्त समितीस सदर प्रयोजनांसाठी जागा ठरविणे, REP तयार करणे, निविदा प्रक्रिया 
राबविणे, निविदा अंतिम करणे व प्रकल्प राबविण्यासाठी सर्व आवश्‍यक बाबींची पूतता करणे हे 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२४१८३९४३५८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba4 
59543ed 1 9dc809F2f150cfde4470c9, 
pseudonym=FFAC916764FCC27FA561F44ED9FF 


58B3C8CD943C, 


serialNumber=5523 190302520891 1890F585145 


93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 
cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: म. धुळे) 5 15:05:47 +05'30' 


सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- 29 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


(शि. म. 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा.राज्यमंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई 

१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 
) 
) 
) 
) 


जिल्हाधिकारी (सवी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सर्व) 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य-६, दिनांक २४.०५.२०२२ 


A © © 
0, “०? (९४ 


A 
AD 


A 
&. 


संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (सवी 

भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश वसंतराव भगवान चौक, नरीमन पाईंट , मुंबई 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई- २८ 

इंडीयन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट मुंबई 

बहुजन समाज पक्ष, डी-१, इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुंबई ४०० ००१ 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई -०४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई -१३ 

निवड नस्ती (आरोग्य-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


